दिल्ली येथील चित्ररथाच्या अनुषंगाने संपन्न 
होणाऱ्या बैठकींच्या व तद्नुषंगीक बाबींवरील 
खर्चास मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.प्रजादि-४२१९ (११/प्र.क्र.२३/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १६ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ : संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र.सां.का.सं/६४२५, 
दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना :- 

नवी दिल्ली येथे २६ जानेवारी, २०१९ रोजी संचाळनासाठी महात्मा गांधी या विषयावर चित्ररथ 
सादर करणेबाबत केंद्र शासनाने सुचित केले होते. संरक्षण विभाग, भारत सरकार यांच्याकडून दिल्या 
जाणाऱ्या विषयाच्या अनुषंगाने माहे सप्टेंबर,२०१९ पासून विविध बैठका आयोजित केल्या जात आहेत. 
यास्तव, नवी दिल्ली येथे वारंवार जाणे क्रमप्राप्त असते. सदर बैठकांना संकल्प चित्रकारासह हजर 
रहाणे आवश्‍यक असते. सदर बैठकांसाठी येणाऱ्या खर्चास मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


दिल्ली येथे सादर होणाऱ्या सन २०१९ च्या चित्ररथ संचाळनासाठीच्या अनुषंगाने संपन्न होणाऱ्या 
बैठकींच्या व तद्‌नुषंगीक खालील बाबींवरील खर्चास या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे. 


बाबवार खर्च खालील प्रमाणे - 
अ.क्र खर्चाचा तपशिल रक्‍कम 
(रुपये) 

| संरक्षण मंत्रालयाच्या तज्ञ समितीने | ११,०००/- 
निवडलेल्या संकल्प चित्रास मानधन 

२ संरक्षण मंत्रालयाकडे न पाठविलेल्या पण | ४५,०००/- 
संचाळनालयाकडे मानधन पात्र ठरलेल्या 
१५ संकल्पना चित्रांसाठी मानधन 
रु. ३०००/- प्रमाणे प्रति चित्र 

3 टेक्नीकळ डाटा तयार करणे ८,०००/- 
नवी दिल्ली येथील ८ बैठकांसाठी fas | 32,000/- 
तज्ञांचे मानधन 

५ बैठकी प्रित्यर्थ वाहन भाडयाने घेणे ३०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सिंसाअ-७२१८(११)/प्र.क्र.३०२/सां.का.४ 


६ बैठकीसाठी थ्री डी मॉडेळ सादर | ३०,०००/- 
करण्यासाठी मुंबई ते fest व 
परतीसाठीचा लगेज खर्च तसेच वाहन व 
हमाली खर्च 

9 बैठकीसाठी होणारा चहा पान, अल्पोपहार | १५,०००/- 
व भोजन खर्च 

é इतर अनुषंगीक खर्च ३५,०००/- 

एकूण २,०६,०००/- 


३. या प्रकरणी होणारा खर्च, मागणी क्र. झेडडी-२ प्रधानळेखाशिर्ष -२२०५ कला व सांस्कृती, १०२ 

कला व संस्कृती यांचे प्रचालन (०४)(०१) (२२०५ १६०५) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८- 

१९ च्या तरतूदीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. सदर प्रकरणी, शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ 
अर्थ-३, दिनांक ०२ एप्रिल, २०१८ मधील परिच्छेद क्र. ६ (3) (HH), ७(७),८ व परिशिष्टातील अट क्र.८ 
ची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांची राहील. 

५. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-तीन, अ.क्र.४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार सदर खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

६. यासाठी, संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 

लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 

करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०११८१०५५२८८७२३ असा आहे. हा 

आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 


Date: 2019.01.18 11:10:18 +05'30' 
( विलासरा. थोरात ) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 


१) मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिंसाअ-७२१८(११)/प्र.क्र.३०२/सां.का.४ 


२) प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटना व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई 

३) उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई 

४) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

५) सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य हिंदी/सिंधी/ गुजराती साहित्य अकादमी, 

मुंबई 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८) महालेखापाल-१/२ मुंबई/नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 

) महालेखापाल-१/२ मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य 

१०) अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) निवड नस्ती, सां.का.४ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


